महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) 
हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या 
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र सक्षम 
प्राधिकारी व अनुषंगिक कर्मचारीवृंद पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय १११८/प्र.क्र.६८ ४/पोल-११ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १७ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा : 
१. शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०१५/प्र.क्र. १३०१/पोळ-११, दिनांक २९ जून, २०१७ 
2. समक्रमांक शासन निर्णय दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१८ 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्याकरीता तसेच अधिनियमान्वये दाखल प्रकरणांच्या तपासामध्ये सहाय्य 
करण्यासाठी स्वतंत्र सक्षम प्राधिकारी व अनुषंगिक कर्मचारीवृंद यांची आवश्‍यकता असल्याने वाचा 
येथील शासन निर्णयान्वये निर्मित १२ पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम 
५ (१) प्रमाणे सक्षम प्राधिकारी (२ पदे) व इतर अनुषंगिक कर्मचारीवृंद असे खालीलप्रमाणे एकुण १२ 
पदांना दिनाक ३०.०६.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
नियमित । बाह्ययंत्रणेद्वारे 

ie | उपजिल्हाधिकारी । रु.१५६००-३९००० अधिक ग्रेड वेतन ५८०० ०२ 1 - | 

2 लेखाधिकारी रु.९३००-३४००० अधिक ग्रेड वेतन ४४०० ०२ fae. 

3 अव्वल कारकून । रु.५२००-२०२०० अधिक ग्रेड वेतन 3400 ०२ | - | 

४ लिपिक टंकलेखक | रु.५२००-२०२०० अधिक ग्रेड वेतन १९०० ०२ 1 - | 

५ लिपिक ठोक रक्कमेवर 1 -__| ०२ 

द डिपाई ठोक रक्कमेवर | - | ०२ 
एकूण ०८ ०४ 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२२/आपुक, दिनांक १३.०९.२०१९ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीआय-१११८/प्र.क्र.६८४ /पोल-११ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१८११५०५७७८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ed by YUVRAJ BAYAJ| AJETRAO. 
‘Maharas 


ra, 
563dd43e83b04db3eb31230d59c1 af4b6e29ee6c! fl 
2, 


ite 
Y U V R A J B A \ Y A J | 3 0ccd5 1689af, postal |Code=40003: 
st -MANTRALAYA,MUMBAI, 
97 d4c4d6e7e 1 9f8acf340d1a5c4 
AJ E ग R A O ११2095 HOME DEPARTMENT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=YUVRAJ BAYAJI 
AJETRAO. 
Date: 2019.09.18 12:02:19 +05'30' 
(युवराज ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

निवडनस्ती (पोल-११ कार्यासन). 


Cc Av A  -0 


o~ 
«> 
° 


0 ae ७ & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


